राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमाखाली 
येणाऱ्या राष्ट्रीय कर्करोग, मधुमेह, ह्दयरोग व 
पक्षाघात प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रमाकरीता सन 
२०१८-१९ साठी दोन प्रकारचे रजिस्टर (Screening 
Register & Treatment Register, Follow up 
Register) व हेल्थ कार्ड इत्यादी बाबींच्या छपाई 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०८१८/प्र.क्र.४०३/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ०४ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा :- 
सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/९0॥/न.क्र. २०८ 
७/रजिस्टर व हेल्थकार्ड छपाईबाबत/प्रशासकीय मान्यता/४७९५-९६/१९, दि.०९/०१/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी प्रस्तावित केल्यानूसार राष्ट्रीय 


असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत येणाऱ्या कर्करोग, मधुमेह, ह्दयरोग व पक्षाघात प्रतिबंध 


नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ करीता रजिस्टर व हेल्थकार्ड छपाईच्या अंदाजित 


रु.१६८.९१ लक्ष रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतची बाब झासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी प्रस्तावित केल्यानूसार राष्ट्रीय 


असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत येणाऱ्या कर्करोग, मधुमेह, ह्दयरोग व पक्षाघात प्रतिबंध 


नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ करीता तक्ता ब मध्ये नमूद २ प्रकारचे रजिस्टर 


(Screening Register & Treatment Register/ Follow up Register) व Health Card इत्यादी 


बाबींच्या छपाईच्या अंदाजित रु.१६८.९१ लक्ष रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०८१८/प्र.क्र.४०३/आरोग्य -७ 


त्याबाबतचा तपठिळ खालीलप्रमाणे :- 


अ- मंजुर अनुदानाचा तपशिल :- 


Sr. | FMR Code | Name of Head Approved Budget) Available Budget 
no in PIP in 2018-19 | (In Lakhs) 
(In Lakhs) 
1 12.15.2 Patient referral cards at Sub- 49.93 49.93 
centre Level 
2 12.15.3 Printing activities for Universal 65.16 65.16 
Screening of NCDs — Printing of 
cards and modules 
3 12.15.4 Any other (please specify) 53.92 53.92 
Total 169.01 169.01 
ब- छपाई बाबींचा तपशिल :- 
nee मह Procurement 
Sr. ति Quantit an र Proposal FMR Code as per PIP 
No Vl eee Total Amt. 2018-19 
unit In Rs. 
In Rs. 
1 Screening and | 22782 210/- 4784220/- | FMR Code 12.15.4 
confirmation register 300 
pages/ 30 entries per pages 
2 Treatment and follow up| 20120 210/- 4225200/- | FMR Code 12.15.2 
register 300  pages/30 
entries per pages 
3 Health Card 1336000 5.9/- 7882400/- 1) FMR Code 12.15.3 मधील 
%.65.16 लक्ष 
2) FMR Code 12.15.2 मधील 
शिल्लक रु.7.67 लक्ष व 
FMR Code 12.15.4 मधील 
शिल्लक ¥.6.07 लक्ष अशी 
एकूण रु.13.75 लक्ष 
याप्रमाणे एकूण हेल्थ कार्ड 
छपाईचा खर्च रु.78.80 
Aa अंदाजित भागविण्यात 
यावा. 
Total 1,68,91,820/- 


पृष्ठ 4 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०८१८/प्र.क्र.४०३/आरोग्य -७ 


4) 


उपरोक्त प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 
सदर साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिझा / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या छपाईसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


सदरहू साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. छपाई करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देऱा (Technical specification) 
संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देश्ानुसार असावेत. 
तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला 
फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 
पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची 
जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच 
खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित बाबींचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे निविदा 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


छपाई करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देडा (specification) 
असल्याची खात्री करण्यात यावी. 


छपाई करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 
आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 


सदरहू बाबीसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्य आरोग्य 
सोसायटीकडून सन २०१८-१९ साठी उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानातून लेखाशिर्ष 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०८१८/प्र.क्र.४०३/आरोग्य -७ 


FMR Code १२.१५.२, १२.१५.३, १२.१५.४ मधून भागविण्यात यावा. सदरची छपाई 
प्रक्रिया प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


८) तसेच, या बाबींच्या छपाई द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


९) संपूर्ण छपाई प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


१०)झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 


११) निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित 


करण्यात यावेत. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 


संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 


राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201902041234338917 असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 
DN: c=IN, o=Gover ॥ Of Maharashtra, 


2.5.4.20= aff97da 
20b708981b5122e87¢8346c4cc7468f821, 


Varsha 

Munjaji Seite 

Bharose oct 

(4.4. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 
१) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०८१८/प्र.क्र.४०३/आरोग्य -७ 


३) अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४) सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा, मुंबई. 
५)सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनाळया मार्फत) 

) 

) 


६) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
७ उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

८) सर्व जिल्हा डाल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

९) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

१०) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


